महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमाप्रश्न आंदोलनातील 
हुतात्म्यांच्या वारसांना निवृत्तीवेतन व इतर आर्थिक लाभ. 
वित्तीय वर्ष २०२४-२०२५ मधील एप्रिल ते जुलै, २०२४ 
या महिन्यांकरिता अनुदानाचे वाटप. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक : बियुडी-१८२४/प्र.क्र.२२/२०२४/सीमाप्र 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १८ एप्रिल, २०२४ 


संदर्भ -शाससन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि.०१.०४.२०२४, 


प्रस्तावना :- 


वित्तीय वर्ष सन २०२४-२५ चा अर्थसंकल्प दि.२७ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी विधानमंडळास सादर 
केल्याचे नमुद करुन सदर अर्थसंकल्प अंतरिम असल्यामुळे अतिरिक्‍त अर्थसंकल्प सादर करुन 
विनियोजन विधेयक मंजूर होईपर्यंतच्या काळावधीसाठीचा (एप्रिळ, २०२४ ते जुले, २०२४ या चार 
महिन्यांचा) खर्च भागविण्यासाठी विधानमंडळाने महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान) विधेयक, २०२४ 
मंजूर केले आहे. सदर विधेयकाचे रुपांतर अधिनियमात झाले असून ते महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक- 
२४ म्हणून, महाराष्ट्र शासन, राजपत्र असाधारण भाग- ४, दि.१८ मार्च, २०२४ अन्वये प्रसिध्द करण्यात 
आल्याचे उपरोक्त संदर्भाधीन दि.१/०४/२०२४ च्या शासन परिपत्रकात वित्त विभागाने नमुद केले आहे. 

या अधिनियमान्वये प्रशासकीय विभागास सन २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पातील प्रस्तावित 
ळेखानुदानातून दि.०१ एप्रिळ, २०२४ ते दि.३१ जुले, २०२४ पर्यंत खर्च करण्यास प्राधिकृत केळे आहे. 
वित्त विभागाने मंजूर केल्यानुसार सन २०२४-२०२५ अर्थसंकल्पीय अंदाज पुस्तकाच्या आधारे अनिवार्य 
बाबींसंदर्भात खाळील विवरणपत्रात दर्शविलेल्या तरतूदीसंदर्भात वित्त विभागाच्या परिपत्रकास 
अनुसरुन महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमा आंदोलनातील एकूण ११ हुतात्म्यांच्या वारसांना निवृत्तीवेतन व 
इतर आर्थिक लाभ अदा करण्यासाठी लेखानुदान वितरणातील मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्याचे 
देखील प्रस्तावित होते. त्यानुषंगाने खालीप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमा आंदोलनातील एकूण ११ हुतात्म्यांच्या वारसांना प्रत्येकी 
रु.२०,०००/- दरमहा इतके निवृतिवेतन, वार्षिक प्रवास भत्ता रु.५००/- व आकस्मिक मदत म्हणून 
प्रत्येकी रु.५०००/- वार्षिक याप्रमाणे आर्थिक लाभ झासनाने अनुज्ञेय केले आहे. 


२. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन परिपत्रकानुसार खालील विवरण पत्रामधील स्तंभ क्र.9 मधील 
अनिवार्य बाबींसंदर्भात मंजूर लेखानुदान स्तंभ क्र.६ मध्ये निर्देशित केलेल्या आहरण व संवितरण 
अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे. त्यांनी वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन शासन परिपत्रकामधील 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१८२४/प्र.क्र.२२/२०२४/सीमाप्र 


त्यांच्याशी संबंधित मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याच्या अधिन राहून सन २०२४-२५ मधील लेखानुदान 
विहित पध्दतीनुसार खर्च करण्याची दक्षता घ्यावी. 


अ. | मागणी | योजनेचे नाव | लेखाशिर्ष | अर्थसंकल्पीय आहरणव  "।लेखानुदानाद्वारे 
क्र. | क्रमांक तरतुद संवितरण एप्रिल ते जुले, 
सन २०२४-२५ अधिकारी २०२४ करीता 
वितरीत 
करण्यात येणारी 
तरतुद 
१ २ ३ 1 el षु ६ ae 
| GY | २२३५-सामाजिक | २२३५२४९३ | रु.२९,४६,०००/- ।१) मुंबई हहर २४६,,५०० 
सुरक्षा व (एकूण ३ 
कल्याण, लाभार्थी) 
२) कोल्हापूर (एकूण ५,६८,५०० 
७ लाभार्थी) 
३) रत्नागिरी (एकूण ८५,५०० 
१ लाभार्थी) 
एकूण (अक्षरी रुपये नऊ लाख पाचशे फक्त) रु.९,००,५००/- 


३. तसेच सदर लेखानुदान पुढील अटींच्या अधीन राहून वितरीत करण्यात येत आहे :- 


१. एप्रिल, मे, जून व जुले, २०२४ या चार महिन्यांचा खर्च संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी त्यांना 
वितरीत केलेल्या तरतुदी इतक्या मर्यादेत ठेवावा. 


२. संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी उक्त बाबीवर होणाऱ्या खर्चाची वेगळी नोंद ठेवून महालेखापाल 
कार्यालयामधील खर्चाच्या नोंदीशी ताळमेळ घालून त्याचे विवरणपत्र या कार्यासनासह सामान्य 
प्रशासन विभाग/ कार्यासन-अर्थसं व वित्त विभाग यांच्याकडे विहित मुदतीत सादर करावी. 
तसेच कुठल्याही परिस्थितीत “२२३५२४९३” या लेखाशीर्षाखालीच या रकमा त्या त्या 
महिन्यात खर्ची पडत असल्याची व त्याबाबत खर्चमेळाद्वारे खातरजमा करण्याची जबाबदारी 
संबंधित जिल्हाधिकारी यांची राहील. 


३. जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर, कोल्हापूर व रत्नागिरी यांनी एप्रिल, २०२४ ते जुले, २०२४ या 
चारही महिन्यात अधिदान व लेखाधिकारी या कार्यालयाझी संपर्क साधून बीम्स प्रणालीवर नमूद 
खर्च त्या-त्या महिन्यात खर्ची पडत असल्याची खातरजमा करुन तसे प्रमाणपत्र प्रत्येक 
महिन्याच्या १० तारखेच्या आत GAD__362@maharashtra.gov.in या ई-मेल वर 
पाठविण्याची जबाबदारी संबंधीत जिल्हाधिकारी कार्यालय यांची राहील. 


४. सदर शासन निर्णय, प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तीनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१८२४/प्र.क्र.२२/२०२४/सीमाप्र 


षु . 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०४१८१६५६५६४६०७ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


RAJENDRA 
GOPALKRISHNA GAIKWAD 


(रा. गो. गायकवाड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, माहिती व आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी रवाना :- 


७, 
८. 
र्‌. 
१०, 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) / महाळेखापाल (लेखा परीक्षा) , महाराष्ट्र- १, मुंबई. 


१ 
२. संचालक, लेखा व कोषागारे (संगणक शाखा), मुंबई. 

३. 

४. जिल्हाधिकारी, मुंबई हहर जिल्हा, जुने जकात गृह, फोर्ट, मुंबई-२३. 
षु . 
६. 


प्रधान सचिव (व्यय) / लेखा व कोषागरे, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी व कोल्हापूर. 

जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा, वांद्रे (पूर्वी मुंबई-५१ यांना असे कळविण्यात येते की, त्यांना 
आवश्यक असलेले अनुदान जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांच्याकडून मागविण्यात यावे. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी, पुणे व कोल्हापूर. 

सामान्य प्रशासन विभाग / कार्यासन-२५, मंत्रालय, मुंबई. 


११. निवड नस्ती (कार्या.३६). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


